शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा या 
योजनेंअतंर्गत सन २०१७-१८ मधील मंजूर कामात 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र.१०८/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१८/ प्र.क्र. ३०/का.९, 


दि.३१ मार्च, २०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातीळ परिशिष्ट “अ” मध्ये अ.क्र. ५ येथील औरंगाबाद जिल्हातील 
खालील प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. ' जिल्हा तालुका ग्रामपंचायती चे विकास कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र नाव (रू. लक्ष) 


५ औरंगाबाद फुलंब्री मौजे ढवळापुरी अल्पसंख्याक योजनेंअतंर्गत सिमेंट १० लक्ष 
रस्ता करणे 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात औरंगाबाद जिल्हातील खालील प्रमाणे तालुका आणि 
विकासकामांच्या रकान्यामध्ये बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. ' जिल्हा | तालुका [ग्रामपंचायती चे विकासकामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. नाव (रू. लक्ष) 
५ औरंगाबाद औरंगाबाद मौजे ढवळापुरी 'शादीखानाचे बांधकाम करणे १० लक्ष 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०९१२१३०५०१२११४ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
D | Nn e S h M रि ON on igned by या गी rte 


hi 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0 
927ff26c0f016fdf, 


Sonavane य 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र.१०८/का.९ 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर, 
महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


